गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७१०/ प्र.क्र. ०१ / पोल १, 
मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ०२ जानेवारी, २०१०. 


वाचा :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक :आयपीएस १७०९/प्र.क्र.२२२/पोल-१,दि. ३१.०८.२००९. 
२) अपर मुख्य सचिव(गृह), महाराष्ट्र शासन यांचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक :आयपीएस 
१७०२/प्र.क्र.२२२/पोल-१, दिनांक ०२.०९.२००९. 


शासन आदेश :- 

शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक :आयपीएस १७०९/प्र.क्र.२२२/पोल-१,दि. 
३१.०८.२००९ अन्वये श्री.संजय दराडे, भापोसे, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक/ उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, अहमदनगर शहर, उपविभाग, जि.अहमदनगर यांची पदोन्नतीने अपर पोलीस अधीक्षक, 
उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर बदली करण्यात आलेली आहे. या बदली आदेशाबाबत, दिनांक 
०२.०९.२००९ रोजीच्या अर्धशासकीय पत्रान्वये " जैसे थे " स्थिती ठेवण्याबाबत कळविण्यात आले 


2. तथापि, आता श्री. संजय दराडे, भापोसे यांना पदोन्नतीने अपर पोलीस अधीक्षक, 
उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर रुजू होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सबब श्री.संजय दराडे, 
भापोसे, यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही 
तात्काळ करावी. | : 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PS ) 
c ५ र nO o 
Rae Pir abd 
( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, il c 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,“मुंबई 


माहितीसाठी सादर :- 
महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञैयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मुख्य सचिव यांचे सचिद. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उस्मानाबाद 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
कक्ष अधिकारी, पोल-१(अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


ie a a 


